महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, बेलापूर, नवी मुंबई 
येथे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असलेल्या श्रीमती 
र.अ. उपानेकर, तत्का. सहायक कक्ष अधिकारी 
यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि २५१९/प्र.क्र.१२२/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २० फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा: १) या विभागाचे समक्रमांक, दि.१०-०१-२०२० रोजीचे आदेश. 
२) या विभागाचे समक्रमांक, दि. १५-१२-२०२१ रोजीचे आदेश. 
३) मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, बेलापूर यांचे पत्र क्र. मजीप्रा- 
२०१९/का.अ. /प्रतिनियुक्‍ती/८४/आ.३/६२, दि. २९-०४-२०२२. 
४) शासन आदेडा क्रमांक कअप-१२२२/प्र.क्र.६५/१४-ब, दि. ३०-१२-२०२२ 


शासन आदेठा 


संदर्भाधिन क्र. १ येथील दिनांक १०-०१-२०२० च्या आदेशान्वये श्रीमती र.अ. उपानेकर, सहायक 
कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग यांची महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण बेलापूर, नवी मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील “कार्यासन अधिकारी/अधिक्षक” या पदावर प्रथमत: २ वर्षाच्या कालावधीसाठी 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर आदेशानुसार श्रीमती उपानेकर ह्या दि. 09-02-2020 
रोजी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, बेलापूर, नवी मुंबई या कार्यालयात रूजू झाल्या आहेत. त्यानुसार श्रीमती 
उपानेकर यांच्या प्रतिनियुक्‍तीचा २ वर्षाचा कालावधी दि. 39-09-2022 रोजी संपुष्टात आलेला आहे. 
२. संदर्भाधिन क्र. 3 येथील दिनांक २९-०४-२०२२ च्या पत्रान्वये मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरण, बेलापूर यांनी श्रीमती उपानेकर यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीस मुदतवाढ देण्याची विनंती केळी 
आहे. तथापि, दरम्यानच्या कालावधीत संदर्भाधिन क्र. ४ येथील दि. ३०-१२-२०२२ रोजीच्या आदेशान्वये 
श्रीमती उपानेकर यांना कक्ष अधिकारी पदावर प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देऊन त्यांची पदस्थापना महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरण, बेलापूर या कार्यालयात करण्यात आलेली आहे. यास्तव श्रीमती उपानेकर यांचा सहायक 
कक्ष अधिकारी पदावरील प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी दि. ०१-०२-२०२२ पासून त्यांना पदोन्नती देण्याच्या 
दिनांकापर्यंत नियमित करणे आवश्‍यक आहे. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.१३७/का.१२, दिनांक 
१७.१२.२०१६ अन्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.4१०/का.१२, दिनांक १६.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी अटी व शर्ती आणि नियुक्तीची कार्यपध्दती याबाबतच्या धोरणामध्ये सुधारणा 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार दि.१७-१२-२०१६ च्या शासन निर्णयातील परि.५ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा 
करण्यात आली आहे:- 
परि.क्र. ५(अ) (३) :- प्रतिनियुक्ती प्रथमत: ३ वर्षासाठी देण्यात यावी व संबंधित अधिकाऱ्याची इच्छुकता व 
संवर्ग नियंत्रण विभागाचे सहमतीने हा कालावधी चौथ्या वर्षाकरिता वाढविण्यात यावा. परंतु चार वर्षाचा 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर आणखी एक वर्षासाठी म्हणजेच ५ व्या वर्षासाठी मुदतवाढ 
द्यावयाची झाल्यास मा. मुख्यमंत्री यांची विनिर्दिष्टपणे मान्यता घेण्यात यावी. ५ वर्षाचा कालावधी 
संपल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ अनुज्ञेय राहणार नाही. 


शासन आदेडा क्रमांकः प्रतिनि २५१९/प्र.क्र.१२२/१४-अ 


४. वर परिच्छेद ३ मधील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार श्रीमती उपानेकर यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस 
दि. ०१-०२-२०२२ पासून ते दि. २९-१२-२०२२ (म.नं.) पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
५. प्रतिनियुक्ती संदर्भात सर्व अटी व शर्ती संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे 
असतील. 
६. श्रीमती उपानेकर, तत्का. सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी कृषि व पदुम 
विभाग आणि पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग/का. पापु २३ यांचेमार्फत हाताळण्यात येतील. 
७. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०२२०१५४६५९५६०७ असा आहे. सदर शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VINAYAK co 
BABURAO MANE ‘sirens =” 
(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती र.अ.उपानेकर, तत्का. सहायक कक्ष अधिकारी (महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, बेलापूर 
कार्यालयामार्फत) 


प्रत, 
. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

२. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मध्यवर्ती कार्यालय, सिडको भवन, 
दक्षिण कक्ष, २ रा मजला, बेलापूर, नवी मुंबई-४०० ६१४. 

३. सहसचिव/उपसचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, गो.ते. रूग्णालय इमारत आवार, ७ 
वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१. 

४. सहसचिव/उपसचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. सा.प्र.वि./१४-अ (संग्रहाथी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


